RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ६ , अंक २ ९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 2nd September 2020 . 


NOTIFICATION 


No. SPP.2018 /U.O.R.94 / D - XIV . - In view of the recommendation received from Home Department, 
Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv . Raja B. Thakare as Special Public 
Prosecutor for conducting the case before Sessions Court, Mumbai which is arising out of C.R.No.249/ 
2018 registered at Kurar Police Station , Mumbai made under the Government Notification No.SPP - 2018 / 
U.O.R.94 / D -XIV , dated 17th November 2018 with immediate effect. 


॥ 


No. SPP.2018 /U.O.R.94 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No.ll of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv . Vaibhav Bagade as “ Special Public Prosecutor " for conducting the cases before the 
Sessions Court, Mumbai which is arising out C.R.No. 249/2018 registered at Kurar Police Station, 
Mumbai . 


2. The fees of Adv . Vaibhav Bagade, Special Public Prosecutor , shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

3. His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke/modify /annual the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer , Law and Judiciary Department. 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 27th August 2020 . 


NOTIFICATION 


No. SPP.2020 / U.O.R.26 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No.ll of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv . Ujjwal Nikam as " Special Public Prosecutor " for conducting the cases in Special POCSO 
Sessions Court, Mangaon , Dist. Raigad which is arising out of C.R.No. 54/2020 registered at Roha Police 
Station , Dist . Raigad . 

2. His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. The fees and other charges of Adv . Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor, shall be paid by 
Home Department as per the proposal approved by this department. 

4. The Government reserves the right to revoke /modify /annual the order without assigning any 
reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer, Law and Judiciary Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th August 2020 


NOTIFICATION 


No. SPP . 2018 /U.O.R.53 / D -XIV . - In view of the recommendation received from Home Department, 
Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv . Raja B. Thakare as Special Public 
Prosecutor for conducting the case before the Ld . Metropolitan Magistrate , 37th Court, Mumbai, Sessions 
Court, Mumbai and Hon ble High Court, Mumbai which is arising out of D.C.B. , C.I.D.C.R. No.28 / 2018 
( C.R.No.78 /2018 registered with Dr. D.B. Marg Police Station , Mumbai ) made under the Government 
Notification No. SPP . 2018 /U.O.R . 53 / D -XIV , dated 1st June 2018 with immediate effect . 


II 


No. SPP . 2018 /U.O.R.53 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv . Avadhut Chimalker as Special Public Prosecutor for conducting the cases before the 
Ld . Metropolitan Magistrate , 37th Court, Mumbai , Sessions Court, Mumbai and Hon ble High Court, 
Mumbai which is arising out of D.C.B. , C.I.D. C.R. No. 28/2018 ( C.R.No.78 / 2018 registered with Dr. D.B. 
Marg Police Station , Mumbai ) 

2. The fees of Adv. Avadhut Chimalker , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

3. His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke /modify / annual the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 27th August 2020 


NOTIFICATION 


No. SPP . 2020 /U.O.R.17 / D -XIV . - In view of the recommendation received from Home Department, 
Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv . Raja B. Thakare as Special Public 
Prosecutor for conducting the case before the Hon ble High Court, Mumbai , Sessions Court, Mumbai, 
and Ld . Metropolitan Magistrate , 37th Court, Mumbai , which is arising out of D.C.B. , C.I.D.C.R. No.06 / 
2004 ( C.R. No. 93/2003 registered with Malbar Hill Police Station , Mumbai ) made under the Government 
Notification No. SPR . - 1005 / A.S . 153 / D - XIV , dated 20th December 2005 with immediate effect. 


II 


No. SPP . 2020 /U.O.R.17 / D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No.Il of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv . Avadhut Chimalker as Special Public Prosecutor for conducting the cases before the 
Hon ble High Court, Mumbai , Sessions Court, Mumbai , and Ld . Metropolitan Magistrate , 37th Court, 
Mumbai , which is arising out of D.C.B. , C.I.D. C.R. No.06 / 2004 ( C.R. No.93 /2003 registered with Malbar 
Hill Police Station , Mumbai ) 

2. The fees of Adv . Avadhut Chimalker , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

3. His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke /modify /annual the order without assigning any 
reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE . 


Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 

105 , High Court , PWD Building, Fort, Mumbai 400 032 . 
Read . — Law & Judiciary Department, G. R. No. Pichlus - p020 /69 / 4.4. 3 € / al - PP, 
dated 2nd September 2020 . 

NOTIFICATION 
No. MSLSA / 2020 /940. - In exercise of the powers conferred under the provisions of section 22 
B ( 2 ) ( a ) of the Legal Services Authorities Act , 1987 , The Hon ble Chief Justice of Bombay High Court 
and Patron - in - Chief of Maharashtra State Legal Services Authority and Hon ble Executive Chairman , 
Maharashtra State Legal Services Authority has been pleased to extend the tenure of existing Chairmen 
as mentioned in column No.3 as Chairman of Permanent Lok Adalat constituted under section 22 - B of 
the Legal Services Authorities Act, 1987 to exercise the powers and perform the functions conferred 
under Chapter VI - A of the Legal Services Authorities Act , 1987 within the jurisdiction mentioned in 
column No. 2 of the following Schedule for the period from 1st September, 2020 to 28th February, 
2021 . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the District / Jurisdiction 


Name of the Chairman 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Mumbai District /Mumbai Suburban 


2 


Pune 


Smt . Kalpana Satish Hore 
Shri Jayant Tatya Utpat 
Smt . Pratibha Madhusudhansing Chouhan 
Shri Pralhad Sampatrao Shinde 


3 


Nagpur 
Aurangabad 


4 


By order, 


Mumbai, 
dated 14th September, 2020 . 


ABHAY J. MANTRI, 

Member Secretary, 
Maharashtra State Legal Services Authority. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 

105 , High Court, PWD building , Fort, Mumbai 400 032 . 
Read . — Law & Judiciary Department, G.R.No. ichluf-2020 /62/ 4.4 . 38 /01-27, 
dated 2nd September 2020 . 

NOTIFICATION 
No. MSLSA / 2020 / 939. - In exercise of the powers conferred by section 22 - B of the Legal Services 
Authorities Act , 1987 ( 39 of 1987 ) , The Hon ble Chief Justice of Bombay High Court and Patron - in 
Chief of Maharashtra State Legal Services Authority and Hon ble Executive Chairman , Maharashtra 
State Legal Services Authority has been pleased to extend the tenure of existing members mentioned 
in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , to be the Members of the Permanent Lok Adalats 
established u / s . 22 - B of the Legal Services Authorities Act , 1987 specified in column ( 2 ) of the said 
Schedule for the period from 1st September, 2020 to 28th February , 2021 . 

Schedule 


Sr. No. 


Name of the District / Jurisdiction 


Name of the Members 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Mumbai District /Mumbai Suburban 


2 


Pune 


Smt . Rajashtree Damle 
Smt . Ratnamala D. Parab 
Shri Ravikumar P. Bidkar 
Shri Abhijit C. Roundale 
Shri Vijaykumar D. Shukla 
Shri P. B. Thakre 
Shri Kailas Kisanrao Kale 
Shri Dattatray Govindrao Raje 


3 


Nagpur 


4 


Aurangabad 


By order , 


Mumbai, 
dated 14th September , 2020 . 


ABHAY J. MANTRI, 

Member Secretary, 
Maharashtra State Legal Services Authority. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई, दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक : १२६१६ / क - १.- मा . उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या आस्थापनेवरील “ खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी " 
पदावर श्री . रविंद्र जि . खेबूडकर, अपर जिल्हाधिकारी ( मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे विशेष कार्य अधिकारी ) यांची दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०२० ( म.नं.) पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

श्री . खेबूडकर, अपर जिल्हाधिकारी ( मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे विशेष कार्य अधिकारी ) यांची प्रतिनियुक्ती ही मा . उप 
सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या पदावधीपर्यंत राहील किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार त्यापूर्वीही समाप्त करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . बा . राणे . 

, 
अवर सचिव ( समिती) , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No.A - 1201 / 2020 /77. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the 
following Judicial Officers : 


1 . 


Name and Present posting 

New posting 
Shri A.J. Mantri 

Registrar (Vigilance - 1 ), 
Principal District and Sessions Judge , High Court, Appellate Side , 
Nagpur 

Bombay 


2. 


Shri S.C. Chandak 
Registrar (Personnel ), 
High Court , Appellate Side , 
Bombay 


Prothonotary and Senior Master, 
High Court, Original Side , 
Bombay 


3 . 


Shri A.S. Kaloti 
Legal Advisor - cum - Joint Secretary, 
Law and Judiciary Department 
Mantralaya, Mumbai 


Registrar (Vigilance - II), 
High Court, Appellate Side , 
Bombay 


4 . 


Shri S.S. Adkar 
Joint Charity Commissioner, 
Amravati 


Registrar (Personnel), 
High Court, Appellate Side , 
Bombay 


5 . 


(On Repatriation ) 
Smt . R.N. Pandhare 
Registrar (Vigilance - II), 
High Court, Appellate Side , 
Bombay 


Judge, City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 
Mumbai 


Bombay , 
dated 6th January 2020 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


9 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2020 / 78 


READ : - High Court Notification No. A - 3902 / 2019 , dated 02.12.2019 . 


I 


In continuation to the High Court Notification No. A - 3902 / 2019 , dated 
02.12.2019 , the High Court has been pleased to continue the posting of Shri S.B. Patil as 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kudal, District Sindhudurg 
at Oros. 


II 


The High Court has further been pleased to make the transfers and postings of 
the following Judicial Officers: - 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt . S.S. Khedkar 

Joint Civil Judge, Junior Division and 
6 Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate, First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Sailu , District Parbhani 
Parbhani 


2 . 


Smt. S.A.R. Sayed 
Metropolitan Magistrate, 
Juvenile Court, Umarkhadi, 
Mumbai 


Metropolitan Magistrate , 
63rd Court, Andheri, 
Mumbai 


3 . 


Smt . S.B. Shetty 
Metropolitan Magistrate , 
28 " Court, Esplanade, 
Mumbai 


Metropolitan Magistrate, 
Juvenile Court, Umarkhadi, 
Mumbai 


4 . 


Smt . K.M. Chavan 
Metropolitan Magistrate, 
634d Court, Andheri, 
Mumbai 


Metropolitan Magistrate, 
28th Court, Esplanade, 
Mumbai 


5 . 


Smt. D.K. Patil 
Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Kudal, Distirct Sindhudurg at Oros 


Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, 
Kankawali, District Sindhudurg at Oros 


Bombay , 
dated 3rd January 2020 . 


S. B. AGRAWAL . 
Registrar General. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१० 


अशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी २०२० / प्र.क्र . ११७/ का - २. – श्रीमती अश्विनी सुरेश सैनी, उप सचिव ( विधि ), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेतन स्तर एस -२७ रु.११८५००-२१४१०० या वेतनश्रेणीतील सह सचिव ( विधि ) या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदावर दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०२० ( म.पू.) पासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती ही मा . सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष 
अनुमती याचिका क्र .२८३०६ / २०१७ मधील न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


, 


आ . न . वसावे, 

शासनाचे सहसचिव . 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , ( मुख्य इमारत ) , ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०२०/ प्र.क्र . ०२ / नवि १४. - मुख्याधिकारी गट - अ संवर्गातील, श्री . राजेंद्र तेली, उपायुक्त, सांगली महानगरपालिका हे त्यांच्या 
दिनांक १ जून १ ९ ६२ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
२. श्री . राजेंद्र तेली, उपायुक्त , सांगली महानगरपालिका यांचेविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/ न्यायिक चौकशी 

सुरू अथवा 
प्रलंबित नाही. तसेच त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून श्री.राजेंद्र तेली, उपायुक्त, सांगली 
महानगरपालिका यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०२० / प्र.क्र . ०२ / नवि १४.- मुख्याधिकारी गट - ब संवर्गातील, श्री. तानाजी घोलप, हे त्यांच्या दिनार १ जून १ ९ ६२ या जन्म 
दिनांकानुसार दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 

२. श्री . तानाजी घोलप यांचेविरुद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. सदर प्रकरण तसेच , 
त्यांचेविरुद्ध अन्य विभागीय चौकशीची प्रकरणे प्रस्तावित असल्यास व त्यांचेविरुद्धच्या शिक्षेच्या अनुषंगाने न्यायिक प्रकरण सुरू / प्रस्तावित 
असल्यास त्याबाबतची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. त्याचप्रमाणे त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यांसंदर्भातील वसुलीच्या अधीन 
राहून श्री . घोलप यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , (मुख्य इमारत ), ४ था मजला , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०२० / प्र.क्र . ०२ / नवि १४.- मुख्याधिकारी गट - अ (निवडश्रेणी) संवर्गातील, श्री . रमेश ए . पवार , उप संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय हे त्यांच्या दिनांक १७ ऑगस्ट १ ९ ६२ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . रमेश ए . पवार , उप संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचेविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायिक 
चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास , त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून श्री . रमेश ए . 
पवार यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( म.नं. ) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक पीइएन २०२० / प्र.क्र . ११६ / दोन . - श्रीमती श्वेता सावंत ह्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( म.नं.) रोजी विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
येथून “ कक्ष अधिकारी ” या पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श . मं . नागले, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ सप्टेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी २०२० / प्र.क्र . ११५ / दोन . - श्री . अविनाश हिरामण बनकर हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( म.नं. ) रोजी विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय येथून “ प्रारुपकार - नि - सह सचिव ” या पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श . मं . नागले, 
कार्यासन अधिकारी. 


जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ मे २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि २०२० / ( प्र.क्र . १२७/२०२० ) / आ ( वर्ग -१ ).- जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्यांनी नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे, ते दिनांक ३१ मार्च २०२० ( म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

जन्मतारीख 


अ.क्र . 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२५ मार्च १ ९ ६२ 


२ 


१ एप्रिल १ ९ ६२ 


श्री . मल्लिकार्जुन इराप्पा धरणे 
अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव ( मोप्र -२ ), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 

श्री . रोहिदास भोजू सोमवंशी 
उप अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प 

मंडळ, धुळे. 
श्री . महेरप्रकाश गणपत वाघमारे 
कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास विभाग, 


२ मार्च १ ९ ६२ 


कळवा, ठाणे. 


३० मार्च १ ९ ६२ 


श्री . नासिर अहमद मेहमूद बिराजदार 
कार्यकारी अभियंता ( यांत्रिकी), उच्चालक 
संकल्पचित्र व निर्मिती विभाग, दापोडी, पुणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु. गं. गांगरकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस .१५२० / प्र.क्र . १४८ / फ -७ अ.- श्री . एन . मोहन कर्नाट , ( भावसे-१ ९ ८७ ), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( संरक्षण ), 
महाराष्ट्र राज्य , नागपूर हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 5th September 2020 


NOTIFICATION 


No. IFS . 1520 / C.R . 148 / F - 7A . — Shri N. Mohan Karnat ( IFS - 1987 ) , Additional Principal Chief 
Conservator of Forests ( Protection ), Maharashra state , Nagpur has superannuated from the Government 
Service on 31st August , 2020 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of forests , ( Mantralaya ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस .१४२० / प्र.क्र . ५६ / फ -७ अ.- अखिल भारतीय सेवा ( डीसीआरबी) नियम, १ ९ ५८ मधील नियम ६ ( १ ) च्या अधीन राहून 
श्री. पी . एच . बडगे, ( भावसे-२००८ ), उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , सोलापूर हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th September 2020 


NOTIFICATION 


No. IFS . 1420 /C.R . 56 / F - 7A . — Shri P. H. Badge (IFS- 2008 ), Deputy Conservator of Forests ( T. ) , 
Solapur has superannuated from the Government Service on 31st August 2020 ( A.N . ) .subject to provisions 
of Rule 6 ( 1 ) of All India Services ( DCRB ) rules , 1958 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of forests , ( Mantralaya). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस .२०१७ / प्र.क्र . ३८ / फ - ७. - श्री . एस . पी . ठाकरे ( भावसे-१९९ ० ), सदस्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय 
प्राधिकरण, नागपूर हे दिनांक ३० जून २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 1st July 2017 


NOTIFICATION 


No. IFS.2017 /C.R . 38 / F - 7. - Shri S. P. Thakre ( IFS - 1990 ) , Member Secretary , Maharashtra State 
Zoo Authority , Nagpur has superannuated from the Government Service on 30th June 2017 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 


Under Secretary to Government. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस.५०२० / प्र.क्र . ४ ९ / फ -७ अ . - श्री . भगवान तुळशिराम भगत , ( भावसे-२००६ ), उप वनसंरक्षक , कार्य आयोजना विभाग, 
धुळे हे दिनांक ३१ जुलै २०२० ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 


मुख्य वनसंरक्षक , मंत्रालय . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 5th August 2020 


NOTIFICATION 


No. IFS.5020 /C.R . 49 / F -7A . - Shri Bhagavan Tulshiram Bhagat ( IFS - 2006 ) , Deputy Conservator of 
Forests , Working Plan , Division , Dhule has superannuated from the Government Service on 31st July 
2020 ( A.N. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of forests , Mantralaya . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


